केंद्र पुरस्कृत शक्ती सदन योजनेच्या 
SNA खात्यामध्ये स्वाधार व उज्ज्वला 
योजनांसाठीच्या राज्य हिळछ्याचा निधी 
जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५४/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ४ डिसेंबर,२०२३ 
वाचा-: 
१. शासन निर्णय महिळा व बाळ विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/का.०२, 
दि.२३/०३/२०१८ 
२. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक युजेजे-२०१६/प्र.क्र.१८८/का.०३, 
दि.२७/०३/२०१८ 
३. महिला व बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन, मिहान शक्‍ती मार्गदर्शक सूचना दिनांक १४ जुले, 
२०२२ 
४. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक १७/०५/२०२२ 
५. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ दि. 
१५/०७/२०२२ 
६. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०३ दि. 
28/03/2023 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत उज्ज्वला व स्वाधार योजना मिशन शक्‍ती अंतर्गत शकती सदन घटकामध्ये fas 
करण्याचा निर्णय वाचा क्र. 3 येथील मार्गदर्शक सूचनांन्वये घेण्यात आळा आहे व सदर योजना राज्यामध्ये 
राबविण्याचा निर्णय वाचा क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” व “स्वाधार” योजनांचे निधी वितरण हे 97918 Nodal Agency (SNA) 
खात्यामधून करण्याबाबतची कार्यपद्धती वाचा क्र. ४ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये विहीत करण्यात 
आली आहे. त्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत हकती सदन योजनेसाठी 
SNA खाते सुरु करण्यात आले असून स्वाधार व उज्वला योजनांचे निधी वितरण याच SNA खात्यामधून 
करणे ACIP आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये केंद्र 
हिळ्यापोटी जमा असलेला रु. ९,३७,२८९/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष सदतीस हजार दोनशे एकोणनव्वद 
फक्त) इतकी रक्‍कम तसेच केंद्र पुरस्कृत उज्वला योजनेसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये केंद्र 
हिळ्यापोटी जमा असलेला रु. ९०,८१६/- (अक्षरी रुपये नव्वद हजार आठशे सोळा फक्त) इतकी रक्‍कम 
एकत्रितपणे वाचा क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये शक्ती सदन योजनेच्या 591916 Nodal Agency (SNA) 
खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२३/प्र.क्र.१५४/का-०२ 


"२. त्याअनुषंगाने स्वाधार व उज्ज्वला योजनाच्या केद्र हिळ्यापोटी वर्ग करण्यात आलेल्या निधीच्या 
समरुप राज्य हिस्सा WaT सदन योनजेच्या 91918 Nodal Agency (SNA) खात्यावर वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये राज्य हिळछ्यापोटी रु. ११.७१ कोटी 
इतका निधी हा सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी 
संस्थांना सहाय्य (०२) (०७ उज्वला योजना (२२३५ बी९८९) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. स्वाधार योजनेच्या राज्य हिळ्याची रक्‍कम वितरीत करण्याकरीता उज्ज्वला योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. ६,२४,८५९/-(अक्षरी रुपये सहा लाख चोवीस हजार आठशे एकोणसाठ मात्र) 
इतकी रक्कम पुनर्विनियोजित करुन स्वाधार योनजेसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (१०) स्वाधार योजना (२२३५ सी 
०९२) या लेखाशीर्षाखाली वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे विवरण पुढील प्रमाणे 


आहे- 
(लाखामध्ये) 
लेखाशिर्ष  । अर्थसंकलित | Bos [ed | पुनर्विनियोजनाने | पुनर्विनियोजनाने| नर्विनियोजना | प्रस्तावित 
तरतूद प्रणालीवर घट वाढ नंतरची वितरण 
उपलब्ध तरतूद 
तरतूद 
(१) (२) (3) (3) । (4) (६) (७) (८) 
उज्ज्वला । ११७१.०० | २३४.२० शि ६.२५ a 9968.04 | 0.84 
योजना 
२२३५बी९८९ 
(राज्य 
हिस्सा-३०% 
स्वाधार ०.०८ 7 - ६.२५ ६.३२ ६.२५ 
योजना 
२२३५सी०९२ 
(राज्य 
हिस्सा- 
४०%) 


२. केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजनेतर्गत सन २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
निधीमधून उज्ज्वला योनजेच्या राज्य हिऊ्यापोटी रु. ४५,४०८/- (अक्षरी रुपये पंचेचाळ्ळीस हजार चारशे 
आठ रुपये मात्रोइतकी रक्‍कम तर केंद्र पुरस्कृत “स्वाधार” योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या निधीमधून स्वाधार योजनेच्या राज्य हिऱऱ्यापोटी रु. ६,२४,८५९/- (अक्षरी रुपये सहा 
लाख चोवीस हजार आठऱो एकोणसाठ मात्र) इतकी रक्‍कम “Sa सदन” योजनेच्या 91918 Nodal 


Agency (SNA) खात्यावर वर्ग करण्यासाठी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. उज्ज्वला योजनेसाठीचा रु. ४५,४०८/- इतकी रक्कम हा सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (02) (०७) उज्वला योजना (2234 
बी९८९) ३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर या बाबीखाली खर्ची टाकून वितरीत करण्यात यावी. तसेच स्वाधार 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५४/का-०२ 


“योजनेसाठीचा रु. ६,२४,८५९/- इतकी रक्‍कम हा सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, 
महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (१० स्वाधार योजना (२२३५ सी ०९२) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर या बाबीखाली खर्ची टाकून वितरीत करण्यात यावी. 
४. सदर निधी केंद्र पुरस्कृत “शक्‍ती सदन” योजनेकरिता HDFC बँकेत उघडण्यात आलेल्या Single 
Nodal Agency (SNA) या खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल याबाबतची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 
५. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या योजनेकरिता संनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी विहित 
नियमानुसार सदर निधी वितरीत करावा. व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
६. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३३०/व्यय-६ दिनांक १६/११/२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२०१११२६३६३१३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

KADISA. 111 तान 


ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd531b6bb11d78 
218386: 817e7a736def213ac7d71b, 
400032, st= 


postal Maharashtra, 


NAIKWADE न 
(ख. फा. नाईकवाडे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


A 


oC x ww 


4 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( विधानपरिषद), 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर विभाग, 
अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


Nn GS O&M 


८“? 


१० 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


क. क. आ. a जन जळ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२३/प्र.क्र.१५४/का-०२ 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबइ, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र ४ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र ८ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३४ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

३५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३६) निवडनस्ती, महिला व बाल विकास विभाग ( कार्यासन -०३). 


१८ 
चर 


A 
0 


YS De Te OWLS त र्क ह करी Sl a SE eC lL a ककी ae ea see Sel eel a 


24 
22 
23 
28 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
39 
32 
33 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


